उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल क्रिमिनल 


अपीळ क्र. ४१६/२०१३ मध्ये कामकाज 


पाहण्याबाबत अँड श्रीमती रोहिणी सॅलियन यांना 


फी मंजूर करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र.१३४/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 


दिनांक : ७ सप्टेंबर, 2093 


संदर्भ -- विधी व न्याय विभागाचे क्र.१६७१/७८/क्रिम/जन/१३/अ शाखा, दि.२१.०६.२०१३ चे पत्र. 


शासन निर्णय-- उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल क्रिमिनल अपील क्र. ४१६/२०१३ (प्रकाश विठ्ठल 


खडके विरूद्ध महाराष्ट्र शासन) मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी अँड.श्रीमती रोहीणी 


सॅलियन यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २१.०६.२०१३ च्या पत्रान्वये नियुक्‍ती 


करण्याची सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई यांना विनंती करण्यात आली 


आहे. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्रीमती रोहीणी सॅलियन यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी 


रु.१५,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत 


प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी 


अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही 


अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार 


नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) 


(०१ जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक 


वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.१३४/पोल-१० 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ३२७/१३/व्यय-७, दिनांक 


२५.०७.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०९०७१७०२०८५१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र Digitally signed by Ajinkya 

A in k' a Vasant Bagade 

y y DN: CN = Ajinkya Vasant 

Bagade, C = IN, S = 

Vasant Mahi ra, O= 
Government Of 
Maharashtra, OU = Home 

B ag ad e Date: 2013.09.17 12:06:08 
+05'30" 


(अजिंक्य बगाडे 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई. 


२ 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र्‌ १, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


७. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 


८. अँड.श्रीमती रोहिणी सॅलियन, ७ A/B, हलीमा बिल्डींग, ३ रा मजला, फाउंटन इन 


रेस्टॉरंटच्यावर, नानाभाई लेन, मुंबई 


९. निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


